पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरीळ १९१२२२ आणि मोटार 
परिवहन विभागातील ११६ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२२/ प्र.क्र.३०३/ पोल-४ 
दुसरा मजला मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४. 
संदर्भ:-१) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र.सीआरए-०६२२/ प्र.क्र.३०३/ पोल-४,दि.०७.०३.२०२४. 
२) पोलीस सह आयुक्‍त, (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२/(६)/रबका/पमोवा/ 
१४९/ २०२४, दि.०६.०८.२०२४. 

३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६,/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय:- 
पोलीस दलातील घटक कार्यालयातील या कार्यांसनाशी संबंधित अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या 


सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, तसेच वरील संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
पोलीस सह आयुक्‍त, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील १२२२ अस्थायी पदांना तसेच मोटार परिवहन 
विभागातील नौका शाखेतील ११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत वित्त 
विभागाने दिलेल्या अटीच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त 
संदर्भ क्र.३ येथील दि.०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ 
पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेले आहेत. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ येथील पोलीस सह आयुक्‍त (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांच्या 
कार्यालयाच्या पत्रातील विनंतीस अनुसरुन सोबतच्या विवरणपत्रातील पदनिहाय अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहुन मुदतवाढ देण्यास शासन 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 
१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही 
ब अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केलेली आहेत त्यांचे पालन 
करण्यात आले आहे. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६/०९/२०२४ नुसार 
बिहित केलेल्या अटींचे ब wate कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 
३) दरम्यानच्या काळात आपल्या कार्यालयाच्या अस्थापनेबरील मंजूर पदांच्या आढावा घेऊन 
सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चिती करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. त्यानुसार यापुढे अस्थायी 
पदांना सुधारीत आकृतीबंधात समावेश करण्याबाबतची कार्यवाही सर्व प्रशासकोय विभागांनी 
तातडीने करावयाची आहे. तसेच, अस्थायी पदांची मुदतवाढ ही शेवटची समजण्यात यावी, 
यानंतर सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 
त्यानुसार सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागास सादर करण्याचे नियोजन 


करुन त्वरीत कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना द्याव्यात. सुधारीत आकृतीबंध निश्‍चित 
झाला नसल्याने अस्थायी पदांना यापुढे मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
वेतन व भत्यांचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यास ती जबाबदारी पोलीस आयुक्‍त,बृहन्मुंबई यांची राहील. 
२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस (००) १०८ 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२) (0%) आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५००९७) 
OAT” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६/०९/२०२४ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१८५७५०४६२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2. 


5,.4.20=cb64a92ffb1a1fc675b87b99d 133c8e4ffed848f8ec9727d 
5082eb07dbbe3343, postalCod: 10032, st=Mi 


rialNumber=2CF77A3A2916BE200D3D9A0961 DF4F9F77CC14E 
167C7FCEC2EA903E779A2239A, BHIKAN ONKAR THAKUR 


Date: 2024.09.20 18:58:11 +05'30' 


( भिकन ओं. ठाकूर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई-१. 
अधिदान व लेखाधिकारी/निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (पोल-३/पोल-५ब),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/ (पोल-४) 


os x ew 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोलळ ४, दि. २०/०९/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (अ) 
COT आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ९२२२ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.९८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्मीतीचा शा.नि.क्र व दिनांक मागील मुदतढीचा झा.नि.क्र. व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या 
a 3 Po 4 द 1७ | 
| बिनतारी ear स.पो.नि. १४ एसबी २/ पीडब्लुएस-२०३८/८५१२,दि.२५.१२.६९ .नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
विभागासाठी एकुण fF १४ | १४ स.पो.नि.श्रीणीवाढ दि.०७.०३.२०२४ 
२ बृहन्मुंबई पोलीस पो.ह.चालक ०३ एमटीएस-०१९२/२५२/(२७) पोल-४ दि. २६.०६.९२ .नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२०/प्र.क्र.११२/पोल-४, 
दलासाठी पदांची निर्मीती पो.शि.चालक | a .नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
एकुण १३ दि.०७.०३.२०२४ 
३ बृहन्मुंबई पोलीस पो.नि.बि.ता.स. अभियांत्रीकी ।__१ | जीआरएचडी- पीडब्लुएस-०१९१/३२४/(१४/पोल-४, .नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
दलासाठी पदांची निर्मीती पो.उपनि.बि.ता.स. अभियांत्रीकी २ दि.२५.०६.९२ दि.०७.०३.२०२४ 
रेडीयो यांत्रिकी |. sees = Sl 
प्रमुख यंत्रचालक 8 
कर्मशाळा मदतनीस | oo 
एकुण | oo 
8 पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई स.पो.आ.बि.(इंजिनिअर) |.» त...) शा.नि.गृह वि.क्र.पीईक्यु ०१९३/३५०(१५)/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
यांच्या आस्थापनेवर स.पो.आ.कार्य. ४ दि.२९.०३.९३ दि.०७.०३.२०२४ 
नियंत्रण कक्ष निर्माण पो.नि.बि.ता.स. २ 
करणेबाबत पो.नि.बि.वाहतुक ४ 
पो.नि.कार्यकारी १५ 
पो.उप निरीक्षक बिनतारी संदेश ८ 
अभियांत्रिकी 
पो.उप (वायरलेस ऑपरेटर) २० 
पो.उप निरीक्षक कायकारी १३४ 
प्रमुख वायरलेस (ऑपरेटर) २४ 
पोळीस शिपाई १५ 
TAR हवालदार लेखनिस १५ 
प्रशासकिय अधिकारी = a =] 
वायरलेस (ऑपरेटर) Head Constebal 42 
adhe शिपाई चालक १७ 
पोलीस शिपाई सुरक्षा ३० 
पोलीस शिपाई टंकलेखक १५ 
एकुण ३५७ 
4 गुन्हे शाखेतील गुन्हे संगणक पर्यवेक्षक(पो.नि.) ४ शा.नि.गृह वि.क्र. सीओएस ०१९३/२५४/नवा-४६/पोल-४, शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
कायप्रणाली शाखेसाठी १६ संगणक चालक (पो.ह.ले.) ७१ दि.८.७.९३ व दि.२०.८.९३ दि.०७.०३.२०२४ 
संगणक खरेदी करणे व पो.शि,चाळलक २ 
आवश्यक पदे निर्माण करणे एकुण 1 ७७ | 


मोटार परिवहन 


स.पो.आ.(मो.प.वि.) Ss शा.नि.गृह वि.क्र.एमटीएस ०१९२/२५७/नवा ४७/पोल-४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
विभागातील गाड्यांच्या पो.नि.(मो.प) ४ दि.३.९.९३ दि.०७.०३.२०२४ 
देखभालीसाठी तांत्रिक पो.उप.नि(तांत्रिक) 4 शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब 
कार्यवारी वर्ग स.पो.उप.नि(तांत्रिक) २१ दि.१५.७.२००० अन्वये पो.शि.तांत्रिकाच्या ३० पदांपैकी ८ पदे 
पो.ह.(तांत्रिक) 20 पो.ना.तांत्रिक म्हणुन श्रेणवाढ केली तसेच 
पो.ह.ले(तांत्रिक) 8 पो.शि.स्वच्छकाच्या १५ पदांपैकी ६ पदे सहायक पो.उप. नि. 
पो.ह.चालक १५ (तांत्रिक) ५ पदे पो.ना.तांत्रिक श्रेणीवाढ 
पो.शि.(तांत्रिक) | a ० 
पो.शि.स्वच्छक ४ 
पो.शि.चालक २५ 
पो.ना.(तांत्रिक) १३ 
एकुण १२९ 
विशेष शाखा १ साठी पो.नि. १ | शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२७३२/नवा ५/पोल-४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
घातपात विरोधी बॉम्ब पो.उप.नि.(प्रशिक्षक) & दि.९.७.९३ पो.उप.नि.(प्र५ पदे शा.नि.गृह वि.क्र एसटीएस दि.०७.०३.२०२४ 
शोधक श्वान पथक निर्माण We ae (हॅन्डलर्स) १८ ०१९८ अन्वये मुदतवाढ व १ पद शा.नि.क्र.आरटीएस 
करण्याबाबत पो.शि.चालक & ०३९८/प्र.क्र.२९/पोल ५ अ दि. २.१२.९८ अन्वये पुनर्णिवित 
स्वच्छक (केनलमन) वि १६ पो.ह.(नि) हॅन्डलर्स 
एकुण ३७ 
मोटार परिवहन पो.उप.नि.(मो.प) i शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२४५९/२६ पोल ४ दि.२५.८.९४ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
विभागातील गाड्यांच्या स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १२ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.०७.०३.२०२४ 
देखभालीसाठी तांत्रिक स.पो.उप.नि.(भांडार) g दि.१५.७.२००० अन्वये पो.शि.चा.१७० पदांमधुन ८० पदे 
कर्मचारी वर्ग मंजुर स.पो.उप.नि.(चालक) Gg पो.ना.चा.३५ पदे पो.ह.चा.३५ पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन 
करणेबाबत पो.ह. (तांत्रिक) २३ तसेच २५ पो.शि.(स्वच्छक) च्या पदांपैकी ८ पदे पो.ना. ४ 
पो.ह.(भांडार) स.पो.उप.नि. ४ पो.ह.तांत्रिक तसेच पो.शि.भांडार १५ 
GLE (aise) 922 पो.ह.भांडार १ पोलीस नाईक भांडार पदी श्रेणीवाढ 
पो.ना. (तांत्रिक) ८ 
पो.ना.(भांडार) (> 3] 
पो.शि.(स्वच्छक) ९ 
पो.शि. (तांत्रिक) २० 
पो.शि.(भांडार) १२ 
पो.शि.(चाळक) ६८ 
एकुण ३४३ 
बृहन्मुंबई पोलीस दलाच्या स.पो.उप.नि. | 9] शा.नि.क्र.एमटीएस-०१९४/३०२१/(२४/ पोल ४ दि.२५.८.९५ | शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
मोटार परिवहन स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) 1१ | अन्वये पदे मंजूरी शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन दि.०७.०३.२०२४ 
विभागासाठी पदनिर्मीती स.पो.उप.नि.(चालक) २६ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये ७५ 
पो.ह.(चालक) ७२ पो.शि.चालकाच्या. पदांपैकी १९ पदे पो.ना.चा.१५ पदे 
पो.ह.(भांडार) i _- क | पो.ह.चा.१५ पदे स.पो.उप.नि.चा म्हणुन श्रेणी वाढ केली 


पो.ह. (तांत्रिक) 2 आहेत. 2009-2002 मध्ये पो.शि.चा. ची १० पदे कमी करून 
पो.शि.(चाळक) २७ स.पो.उप.नि.चा म्हणुन श्रेणी वाढ. 
पो.शि.(स्वच्छक) ३ 
पो.शि. (तांत्रिक) २ 
प्रमुख लिपीक (a 
वरिष्ठ लिपीक शिण 
कनिष्ठ लिपीक २ 
टंकलेखक at = 3] 
एकुण | wo 
वि ० पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई आरटीपीसी १४ पीडब्लुएस ०१९२/५४७/(१०) पोल-४ दि. १८.९.९५ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
यांचे आस्थापनेवर एकुण [= | 8 दि.०७.०३.२०२४ 
आरटीपीसी ची पदे निर्माण 
करणे. 
हि १ बृहन्मुंबई पोलीसदलासाठी स.पो.उप.नि.चालक vo एमटीएस ०१९४/३०९०/(२६) पोल-४ दि. ३१.८.९५ शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
अतिरिक्त वाहने साधन पो.शि.चालक 1१ | शा.नि.गृ.वि.क्र-पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.०७.०३.२०२४ 
सामुग्री ववाहन चालकाची एकुण ठ्ठ दि.१५.७.२००० अन्वये सन २००१-२००२ या वित्तीय वर्षामध्ये 
पदे निर्माण करणे. पा.शि.चालकाची ४० पदे कमी करून स.पो.उप.नि. 
चालकाच्या ४० पदांना श्रेणीवाढ देण्यात आली. 
१२ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ | पो.शि.चालळक २ एमटीएस ०१७९/१७४३०/पोल-४ दि.२४.८.८० शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
एकुण २ दि.०७.०३.२०२४ 
१३ रा.रा.पो.ब., बिनतारी स.पो.नि. १६ पोमसं/२६/८२१४/सपोनि/०२, दि. ४.५.२००२ अन्वये पोळीस | शा.नि.गृह वि.क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल-४, 
संदेह विभाग, मोटार एकुण १६ आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवर सपोनि पदाचे वाटप दि.०७.०३.२०२४ 
परिवहन विभागातील शा.नि.क्र. ०३९७/ सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
रासपोनि पदाचे Pare अन्वये पोउपनि ची पदे सपोनि पदी श्रेणीवाढ. 
सपोनिच्या संवर्गात टप्या 
टप्याने वर्गीकरण करणे 
एकुण १२२२ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोळ ४, दि. २०.०९.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र (ब) 
'पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे आस्थापनेवरील ११६ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे 


विवरणपत्र. 
अ.क्र. पदनाम पद संख्या पद निर्मितीचा शासन निर्णय अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा 
मागील शासन निर्णय 
| पोलीस उप निरीक्षक सेकंड क्लास Gc पटीएस-०३११/४५०/प्र.क्र.२८४/पोल-४, क्र.सीआरए-०६२२/प्र.क्र.३०३/पोल ४, 
मास्टर दि.१७.०९.२०११ दि.०७.०३.२०२४ 
२ | पोलीस उप निरीक्षक फर्स्ट क्लास Gc 
इंजिन ड्रायव्हर 
एकूण १९६ 


